रु. 94 कोटी पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या 
कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकिय 
मान्यता प्रदानकरण्याकरीता क्षेत्रिय मुख्य अभियंता 
यांनी तांत्रिक सहमती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन परिपत्रक, क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. १० /इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ : १) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७ एप्रील २०१५. 
२) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दि. २० सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाच्या संदर्भ १ च्या शासन निर्णयान्वये परिच्छेद १३४ (१), (२), (३) अन्वये रू.२० लक्ष 
पेक्षा जास्त रकमेचे सर्व प्रस्ताव तांत्रीक सहमतीसाठी सा.बां. विभागाकडे प्राप्त होतात. 


२. तथापि, इमारतीच्या बाबनिहाय सखोल व सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे वरील 
प्रमाणे अमर्याद अधिकार प्रादेशिक मुख्य अभियंता यांना असल्याने, केवळ जोतादराच्या आधारे प्रशासकिय 
मान्यता करीता ढोबळ अंदाजपत्रकांना तांत्रिक सहमती दर्शविण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास, क्षेत्रिय मुख्य 
अभियंता हे निश्चितपणे सक्षम असल्यामुळे वित्तीय अधीकारात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती व त्यानुसार वित्त विभागाने संदर्भ २ वरील शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. (संदर्भीय 
शासन निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे) 


शासन परिपत्रक 


३. उपरोक्त संदर्भाधिन २ च्या शासन निर्णयान्वये यापुढे बांधकामाचे अंदाजपत्रक तांत्रिक 
सहमतीसाठी मंत्रालयीन सा. बां. विभागाकडे सादर करतांना सुधारीत तरतुदी नुसार खालील प्रमाणे 
निर्देशांची अंमळबजावणी करण्यात यावी. 


४.  रू.१५ कोटीपेक्षा कमी किंमत असलेल्या अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांना क्षेत्रीय स्तरावरील 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) हे सर्वोच्च क्षेत्रिय तांत्रीक अधिकारी असून तांत्रीक 
मान्यता प्रदान करणा-या सक्षम अधिका-याने ढोबळ अंदाजपत्रकास तांत्रीक सहमती (Technical 
Approval) प्रदान केल्यानंतर संबंधीत मुख्य अभियंता यांच्या कडून शिफारसीसह प्राप्त 
अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता विभाग त्यांच्या कडील कामाची निकड व अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. १० /इमा-२ 


५. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षते खाळील उच्चाधिकार समितीमध्ये छाननी करण्यात येणाऱ्या रू. १५ 
कोटी पेक्षा जास्त किंमत असलेल्या इमारतींच्या कामांना मंत्रालय स्तरावरून सा. बां. विभागामार्फत तांत्रिक 
सहमती दिल्या नंतर उपभोक्ता विभाग त्यांच्या कडीळ कामाची निकड व अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करतील. 


६. अंदाजपत्रक तयार करतांना एका प्रकल्पासाठी आवश्‍यक सर्व बाबींसाठी एकच अंदाजपत्रक तयार 
करण्यात यावे, कोणत्याही परिस्थीतीत कामाचे तुकडे पाडण्यात येऊ नयेत. 


७. कामाचे ढोबळ अंदाजपत्रक तयार करतांना शासनाने विहीत केलेल्या सोबत जोडलेल्या 
Recapitulation Sheet चा वापर करण्यात यावा. 


८. सर्वच सुधारीत अंदाजपत्रकांच्या बाबतीत सा. बां. विभागाची पूर्व सहमती घेण्यात यावी. 


९. उपभोक्ता विभागाने एखादया कामासाठी सा. बां. विभागाकडे अंदाजपत्रकाची मागणी करतांना सदर 
कामासाठी आवश्‍यक अनुदान उपलब्ध होऊ शकेल अशा SAA सक्षम प्राधिका-याचे पत्र तसेच बांधकामासाठी 
आव्यक जागा ताब्यात असल्याबाबत चे कागद पत्र उपभोक्ता विभागाकडून उपलब्ध करुन घेतल्यानंतर 
अंदाजपत्रक देण्यात यावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर बसाई टवर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९२५१७०८०३५६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Salunke Bapurao Popatrao 
Sal U Nn ke Bapu rao DN: CN = Salunke Bapurao Popatrao, C = IN, 

S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Public Works Department 


Popatrao Date: 2019.09.25 17:10:27 +05'30' 


(बी. पी. साळुंके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

मंत्रालयीन सर्व विभागातील अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
महालेखापाल-१, मुंबई 

महालेखापाल-२, नागपूर 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 


AD 


AN 


o~ 
ae 


-८४) 9८ 
<< <-- २-- > >-< LS Da 


&. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. १० /इमा-२ 


८) सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, (विद्युतसह) 

९) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

१०) संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

११) सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,(विद्युत /यांत्रिकी) / सर्व कार्यकारी 
अभियंते. 

१२) कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet] 


Name of the Department : 


Name of Work : 


Component Total 
Wise 
| (A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 


1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Basement 
Stit Floor 
Ground Floor (Including Plinth Protection) 
1st Floor 
2nd Floor 
3rd Floor 


Total B.U.A. = Sub Total (a 8 oe 


RECAPITULATION SHEET 
Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt /Meter/LumpSum etc.) 


Particulars of Scope 


(b) Fuel Gas Pipeline 

(८) 80 Digester 

(d} Rain/ Roof Water Harvesting 

(e) Solar Roof Top (MoU to be executed)* 
(f) Ramp For Handicaps 

(g) Furniture 


Rs 5,000/- Per Sqm 


Sub Total (b+c+d+etf+g 


alith 


2 |Water Supply & Sanitary Works 
3 Electrification Internal 5% of (a) 
External 6% of (a) 


Fire Fighting Arrangements etc 


Sub Total (3) सिलिका 
eae 3... a ५१५५, "| $००1०७(६)॥) |] 
MISCELLANEOUS ITEMS 2. ee ee 00000 या ok ee 


(1) Compound Wall & Gate (Rmt) ™ Rs (or as per Detailed 
Estimate) 


(n} internal Roads (Rmt) 3 
(॥) Development of Ground 

(४) Parking 

(v) Retaining Wall 

(४) Land Scaping 

(vu) Soil Investigations & Detail Land Survey 
(४॥ CC Drains and C/D Works 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B 


OPTIONAL ITEMS 

Undergound Water Tank for R/W Harvesting 
(Cu M) 

Water Main Storage, and pump house, bore weil 
Air Conditioning 
Lifts 

External Toilets 
AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 
CCTV 


Sub Total (C | 
= Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) pees 
PROVISIONS ee eee 
= j) Contingencies 4% on (a)__| | SS 
=i) ii) Green Building 5% on (a a eee 
=a ii) GST 12%0n(P)_|_-+{| SS 
डा ००-71 मच्या 
का es es 
ead] 

Ld 


iv) Price Escalation 10% on (P 


Sub Total (D 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D Boos 


SayRs.Lakhs| 1१1] 


PLINTH AREA RATES FOR 


(1} Bidg Proper Cost “= Rs ‘Sqm 
(u) Elect Work = Rs Sqm 
(m) Water Supply ‘= Rs ‘Sqm 
(४) For (t) + (u) + (im) ‘= Rs ‘Sqm 
(४) Total Project Cost = TPC <~ Area (as per “a") =Rs ?Sqm 


* No expenditure of Govt involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation 


Page | 


